Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३७] गुरुवार 

ते 

बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० [ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये ८.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५५ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ सप्टेंबर , २०१८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस- २६१८-७८१ -प्र.क्र .६२ - नवि- ३०-२०१८. 


ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिसूचना क्रमांक वि.यो. शेगांव( सु) -टिपीव्ही- ६-२७५५, दिनांक २६ एप्रिल , १९९ ४ 
अन्वये शेगांव शहराची सुधारीत विकास योजना, ( यापुढे “ उक्त विकास योजना” असे उल्लेखिलेली) मंजूर असून , दिनांक १ ऑगस्ट, १९९ ४ पासून 
अंमलात आली आहे .( यापूढेजिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शेगाव , नगर 
परिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे . ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे शेगांव, ता . शेगांव , जि . बुलडाणा येथील स.नं. २५१/१ मधील ०.६४ हे. आर ही जागा ( यापुढे 
“ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे) कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे ( यापुढे “ उक्त विभाग ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, शेगांव नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ( १९ ६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७ ( १) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरून दिनांक १६-०८-२०१४ रोजी सर्वसाधारण सभेत ठराव क . 
११ अ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त विभागातुन वगळुन रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या 
मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे . ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


अ .- एक - अ-१ ( १८०५ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०१७-१८ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्ता नुसार येणा- या उक्त जमिनीच्या दराच्या एकूण 
रकमेच्या ५ टक्के दराने येणा-या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ५१,२०० / -नगर रचनाकार , 
बुलडाणा शाखा बुलडाणा यांच्या लेखशिर्षामध्ये दि . ५-७-२०१८ रोजीच्या चलनाने जमा केलेली आहे , आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० 
टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ५१२०० /- शेगांव नगर परिषदेकडे दि . २२-६-२०१८ रोजी जमा केलेली आहे ; 


त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटीवर मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक २६ एप्रिल, १९९४ ची अधिसूचना सुधारित 
करण्यात येत आहे ; 


विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


मौजे शेगांव , ता . शेगांव , जि . बुलडाणा येथील स.नं.२५१/१ मधील ०.६४ हे. आर जमीन कृषी विभागातून वगळून खालील अटींवर रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


अट क्र . १ : मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीप्रमाणे खुल्या जागेव्यतिरिक्त आवश्यक ते सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील . 


अट क्र . २ : फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील. 


अट क्र . ३ : फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व 

भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणेबंधन राहतील . मुख्याधिकारी , शेगांव नगर परिषद यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 


( अ ) अभिन्यास अंतीमतः मंजुर झाल्यानंतर 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( ब ) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , मुख्याधिकारी , शेगाव नगर परिषद यांनी विहित केल्यानुसार 
सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 


अट क्र . ४ : वरील अटींचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, शेगांव नगर परिषद यांच्या कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in / कायदे व नियम या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 


अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


3 


HTT 9-34 ( 37. fq . g .) 4. ST . PI., 37. 55.94 & . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 24th September 2018 . 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING Act, 1966 . 


No. TPS - 2618-781 -CR -62 - UD - 30-2018.— 


Whereas , the Director of Town Planning , Maharastra State , Pune has accorded a final sanction to the 
Shegaon Development Plan (Revised ) vide Notification No. DP - Shegaon - TPV - 6-2755 , dated 26th April , 
1994 (hereinafter referred to as “ the said Devlopment Plan ”) and has come into force with effect from 
the 1st Agust , 1994 (hereinafter referred to as “ the said Notification ”); and whereas , the Shegaon Mu 
nicipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan ( hereinafter referred to as “ the 
said Planning Authority ” ); 


And whereas, in the said Development Plan , land bearing Survey No. 251/1 of Mouje Shegaon , Tq. 
Shegaon , Dist. Buldhana, admeasuring 0 64 ha . (hereinafter referred to as “ the said land ”) is included 
in " Agriculture Zone” (hereinafter referred to as " the said zone") ; 


And whereas, as per the provisions of Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) the Municipal Council , Shegaon vide its General Body Resolution 
No. 11A , dated 16th August, 2014 has resolved to make modification in the sanctioned Development 
Plan of Shegaon , so as to delete the said land from the said Zone and to include the same in Residential 
Zone (hereinafter referred to as “ the proposed modification ”) and accordingly submitted the proposal to 
Government for sanction ; 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the proposed modification should be 
sanctioned with certain conditions ; 


And whereas , the land owners of the said lands deposited Rs. 51,200 towards the 50 % Government 
share of 5 % premium amount as per the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of 
Rates (ASR ) for the year 2017-18 in the Government Treasury vide chalan dt. 05-07-2018 through the 
Town Planner , Buldana Branch , Buldana and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs. 
51,200 / - has been deposited with the Municipal Council , Shegaon on dt. 22-06-2018 ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification in the said Develop 
ment Plan with certain conditions and for that purpose amends the above said Notification dated the 
26th April , 1994 as follows : 


“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १ ९ ४० 


ENTRY 


" The land bearing Survey No. 251/1 of Mouje Shegaon , Tq . Shegaon , Dist. Buldhana, admeasuring 0 
64 ha . is deleted from the Agriculture Zone and land so released is included in the Residential Zone, 
subject to following conditions : 


Condition No. 1 : As per the sanctioned Development Control and Promotion Regulations , in addition to 

open space it is mandatory to provide necessary amenity space . 


Condition No. 2 : 


It shall be the responsibility of the Land Owner / Developer to provide basic amenities 
in respect of the land under modification . 


Condition No. 3 : If the said land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots 

shall be monitored by the Chief Officer, Shegaon Municipal Council Shegaon in rela 
tion to the development of civic amenities as per the stages given below. 


i. 


ii . 


iii. 


After final approval of layout 
After completion of 40 % of Civic Amenities - 
After completion of 60 % of Civic Amenities 
After completion of 80 % of Civic Amenities 
After completion of 100 % of Civic Amenities 


sale of 25 % of total plots shall be permissible . 
sale of 50 % of total plots shall be permissible . 
sale of 75 % of total plots shall be permissible . 
sale of 90 % of total plots shall be permissible . 
sale of 100 % of total plots shall be permissible. 


iv . 


V. 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then the occupancy certificate shall not be given 
unless civic amenities specified by the Chief Officer , Shegoan Municipal Council , Shegaon are fully 
developed ". 


Condition No. 4 : In case of non -compliance of above conditions, Layout Approval and Non -Agricultural 
permission shall be liable to be cancelled . 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of 
the Chief Officer , Shegaon Municipal Council , Shegaon during office hours on all working days for 
inspection of public for a period of one month . 


This Notification shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in./ Act & Rules . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.M. PATIL , 
Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


५ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


१९ ( २ ) 


शुक्रवार , सप्टेंबर २८ , २०१८ / आश्विन ६ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ, क्र . ८४ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०१८/ प्र.क्र . १२/ का -०६, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायतीच्या व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ कलम १० च्या पोट 
कलम ( १) नुसार वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड नगर परिषद जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित 
करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रिायांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग दर्शविणारी माहिती क्रमांक - कक्ष-१३- अका-( नविशा)-कावि -३३० / २०१८ , दिनांक ०४ सप्टेंबर २०१८ अन्वये प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर 
परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम १० व पोट- कलम (१) च्या परंतुकामध्ये प्रसिध्द करण्यात आली असून नगर 
परिषद रिसोड हद्दीतील नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आले असता विहीत कालावधीत एकही हरकत किंवा आक्षेप प्राप्त न झाल्यामुळे 
मी , लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हाधिकारी, वाशिम उक्त अधिनियमाच्या कलम १० व पोट-कलम ( १) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून खालील प्रमाणे आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १३- अका( न.वि.शा.) कावि -३८७-२०१८. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ अधिनियमाच्या-४० ) च्या पोट -कलम ( २) अन्वये 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन विभाग, अमरावती यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक -प्रासनपाप्र- कावि -२२८-२०१८ , दिनांक २६-०७-२०१८ च्या 
आदेशान्वये त्यांनी रिसोड नगर परिषदेच्या बाबतीत खालीदर्शविल्या प्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 


( १) निवडावयाच्या सभासदांची एकूण संख्या. 


२० 


अ .-एक - अ -२ ( १८०५) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


०३ 


00 


१० 


( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. . 

( अ) अनुसूचित जाती करिता 
( ब ) अनुसूचित जमाती करिता 
( क ) नागरीकांचा मागास वर्ग करिता 

०५ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ), (ब) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती करिता 

०२ 
( ब ) अनुसूचित जमाती करिता 

( क ) नागरीकांचा मागास वर्ग करिता 
(५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०५ 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 

त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप -२०१८-प्र.क्र . १२- का -०६, दिनांक 
८ ऑगस्ट २०१८ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , लक्ष्मीनारायण मिश्रा , जिल्हाधिकारी, वाशिम याद्वारे नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल व त्या प्रभागाची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून त्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील व ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


00 


०३ 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


प्रभाग 


अनुसूची 

प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


क्रमांक 


प्रभागाचे नाव प्रभागाची एकूण 

जागा 
असल्यास लोकसंख्या अनु . जातीची क्रमांक 

लोकसंख्या, अनु. 
जमातीची लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु. जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


एकूण 

लोकसंख्या 
३१३२ 
अनुसूचित 
जाती लोकसंख्या -४५७ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-५७ 


१ ( अ) उत्तर.- मोठेगाव रस्त्यापासून शे.स.नं. ३८० शहर १( अ)-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
१ ( ब ) सिमेने पुर्वेकडे शे.स.नं. ४५१ पर्यंत. ( महिला) 
पूर्व.-- शे.स.नं. ४५१ पासून दक्षिणेकडे सखारामजी १ (ब ) ( सर्वसाधारण) 

गवळी यांचे शेतातील घर ते राम नगर 
मधील सार्वजनिक शौचालय ते थोरवे यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण :-- दगडु थोरवे यांचे घर ते विठ्ठल गिरे ते 

अब्दुल बाले ते शेख फारुख ते अनिता 
शेळके ते च- हाटेते इसाई शेत ते सांडव्याच्या 
पश्चिम बाजुने चाफेश्वर पूल ते भिवराजी 
आरामशीन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १ ९ ४० 


७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
पश्चिम . - भिवराजी यांची आरामशीन ते व्यंकटेश 

हॉस्पीटल समोरील रस्त्याने मोठेगांव रस्त्याने 
शहर सिमेवरील शे.स.नं. ३८० पर्यंत . 


२ 


२ ( अ ) उत्तर.- शहर सिमेवरील शे.स.नं. ४५२ पासून पूर्वेकडे २( अ)-अनुसूचित जाती 
२ ( ब ) 

शहर सिमेचे स.नं. ४५३ ते ३७ ते ३९ २ (ब) सर्वसाधारण ( महिला) 


पर्यंत . 


एकूण 

लोकसंख्या 
३४ ९ ६ 
अनुसूचित 
जाती लोकसंख्या 
८०४ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-११० 


पूर्व.- शे.स.नं. ३९ पासून शहर सिमेचे दक्षिणेकडे 

स.नं. ४५ पर्यंत तेथुन पश्चिमेकडे 
स . नं . २७ पर्यंत तेथून दक्षिणेकडे पुष्पादेवी 
पाटील कॉलेज पर्यंत ते वाशिम रस्ता . 


दक्षिण.- पुष्पादेवी पाटील कॉलेजपासून लोणी रस्त्याने 

पश्चिमेकडे वाशिम नाका ते माँ मेडीकल ते 


डॉ . खोटे यांचा दवाखाना . 


पश्चिम .- डॉ . खोटे यांचा दवाखान्यापासून उत्तरेकडे 

नारायण मेहता यांचे घर तेथून पूर्वेकडे सुनिल 
इंगोले यांचे घर तेथून उत्तरेकडे बिबखेड 
रस्त्याने शे.स.नं. ४५२ पर्यंत . 


३ 


एकूण 

लोकसंख्या 
३६१० 
अनुसूचित जाती 
लोकसंख्या-७११ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-८८ 


३ ( अ) उत्तर.- डी.आर.जी. १० मधील शून्य भूखंडापासून ३ ( अ)-अनुसूचित जाती ( महिला) 
३ ( ब ) 

पुर्वेकडे वाशिम नाका ते पुष्पादेवी पाटील ३ (ब) सर्वसाधारण 
महाविद्यालय ( पूर्वेकडील भाग ) तेथून 
दक्षिणेकडे स.नं. २७ व तेथून पूर्वेकडे 
स.नं. ४६ पर्यंत . 


पूर्व.- शे.स.नं. ४६ पासून शहर सिमेने दक्षिणेकडे 

वाशिम रस्ता तेथून दक्षिणेकडे शहर सिमेने 
स.नं. ५६ व स.नं.७० व ७६ पर्यंत ( शेगाव 
खेड्याकडील शहर सिमा ). 


दक्षिण.- स.नं. ७६ पासून शहर सिमेने पश्चिमेकडे 

हिंगोली रस्त्यावरील स.नं. २१४ ते १२६ 
पर्यंत . 


पश्चिम . - हिंगोली रस्त्यावरील शे.स.नं. १२६ पासून 

उत्तरेकडेनिजामपूर जंक्शन ते जी.बी. लॉन 
तेथून पूर्वेकडे प्राध्यापक कॉलनी प्रा . रमेश 
पाटील यांचे जुने घर ते हिंगोली रस्ता 
तेथून रेस्टहाऊस तहसील समोरील रस्त्याने 
शून्य भूखंड पर्यंत . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


४ 


( ३ ) 
एकूण लोकसंख्या 
३३०७ 
अनुसूचित जाती 
लोकसंख्या-५०१ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-५८ 


( ४) ( ५) 

( ६ ) 
४ ( अ) उत्तर.- स्व . पुंडलीकराव गवळी चौक ( लोणी फाटा) ४ ( अ)-सर्वसाधारण (महिला ) 
४ ( ब ) पासून लोणी रस्त्याने पूर्वेकडे वाशिम नाक्या ४ ( ब) नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग 


पर्यंत . 


पूर्व.-- वाशिम नाका ते नविन पोस्ट ऑफीस तेथून 

तहसीलसमोरील रस्त्यावरून रेस्ट हाऊस 
ते हिंगोली रस्ता ते प्राध्यापक कॉलनीतील 
खुल्या जागेपर्यंत (Open Space) 
श्री . संजय उखळकर यांचे घर . 


दक्षिण .-- प्राध्यापक कॉलनीमधील संजय उखळकर 

यांचे घरापासून 

जी.बी. लॉन पर्यंत जी.बी. 
लॉन पासून उत्तरेकडे पंचायत समिती पर्यंत 
तेथून पश्चिमेकडे आंबेडकर चौकापर्यंत . 


पश्चिम . - आंबेडकर चौकापासून स्व . पुंडलीकराव 

गवळी चौकापर्यंत ( लोणी फाटा). 


५ 


एकूण लोकसंख्या 
३४४ ९ 
अनुसूचित 
जाती लोकसंख्या-२९ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-१३ 


५ ( अ) उत्तर.- भारत कानडे यांचे घर ते शिवाजी चौक ते ५ ( अ)-सर्वसाधारण ( महिला) 
५ ( ब ) 

आंबेडकर चौक ते बाळासाहेब देशमुख यांचे ५ (ब) सर्वसाधारण 
कापड दुकान (सिव्हील लाईन ). 


पूर्व .-- बाळासाहेब देखमुख यांचे कापड दुकान ते 

उपअभियंता सा . बां . उपविभाग यांचेनिवास 


स्थान. 


दक्षिण ..- उपअभियंता सा . बां . उप विभाग यांचे 

निवास स्थानापासून पश्चिमेकडे अरुण मांदळे 
तलाठी यांचे घर ते बाळसमुद्र ते चांदणी चौक 
ते सराफ लाईन रस्त्याने बालाजी मंदीर पर्यंत . 


पश्चिम . - बालाजी मंदीर ते वर्मा यांचे घर ते पुरोहित 

यांचे घर ते रघुनाथ पवार यांचे घर ते 
भारत कानडे यांचे घरापर्यंत . 


६ 


एकूण लोकसंख्या 


३२०८ 
अनुसूचित 
जाती लोकसंख्या 


६ ( अ ) उत्तर.- चाफेश्वराजवळील सांडव्यावरील पुला पासून ६ ( अ)-अनुसूचीत जाती ( महिला) 
६ ( ब ) नाल्याच्या पूर्व काठाने श्रीकृष्ण मंदिर ते ६ ( ब) सर्वसाधारण 

कृष्णा महामुने ते शेख शकुर कल्याणकर 
ते रामकिसन नागरे ते गुंजकर यांचेकिराणा 

दुकानापर्यंत . 
पूर्व .-- गुंजकर यांचे किराणा दुकान पासून ते 

श्री . एजन्सीपर्यंत तेथून स्व . पुंडलीकराव 
गवळी चौक ते आंबेडकर चौकापर्यंत . 


१२३ ९ 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या -२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


दक्षिण . - आंबेडकर चौक ते शिवाजी चौक ते दत्ता 


श्रीनाथ यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम . - दत्ता श्रीनाथ यांचे घर ते भिमराव जुमडे 

ते नारायण बशिरे ते चिनकु अंभोरे ते पंचशिल 
चौक तेथून पश्चिमेकडे सार्वजनिक 
शौचालयापुढून जाणा- या रस्त्याने लोणी रस्ता 
शंकर भांदुर्गे यांची हॉटेल ते चाफेश्वर 

पुलापर्यंत . 
७ ( अ) उत्तर.- डॉ . जावळे यांचे घरासमोरील रस्त्यापासून ७ ( अ )-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
७ ( ब ) ते कुंडलीक धांडे 

घरापासून 

ते पंचशिल ( महिला ) 
चौकापर्यंत . 

७ ( ब ) सर्वसाधारण 


७ 


एकूण लोकसंख्या 


३५४४ 
अनुसूचित 
जाती लोकसंख्या -७०८ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-५१ 


पूर्व.- पंचशिल चौकापासून ते रमेश च-हाटे ते 

गोपीचंद च- हाटे ते राजाराम बशिरे ते चिंतामण 
पोहरे ते त्र्यंबक गांजरे ते बाबाराव मुंढे 
यांचे घरापर्यंत ते डिडवाणी सर ते कैलासराव 
सरनाईक यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण.- कैलासराव सरनाईक ते खंडु इरतकर ते 

मोतीसेठ पंचवाटकर यांचे घर ते अष्टभुजा 
देवी चौकापर्यंत . 


पश्चिम . - अष्टभुजा देवी चौक ते रतन इरतकर 

यांचे घर ते दत्ता कानडे यांचे घर ते श्रीराम 
देशमुख यांचे जुने घर ते कळवातणीचा 
महाल ते डॉ . जावळे यांचे घरापर्यंत . 


८ 


एकूण लोकसंख्या 


८ ( अ) उत्तर.- अष्टभूजा देवी चौक ते गणेश मंदीर ते ८ ( अ)-सर्वसाधारण (महिला) 
८ ( ब ) दिक्षित यांचे घर ते अनुसया भोपाळे यांचे ८ ( ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

घर ते नंदकिशोर झंवर यांचे घरापर्यंत . 


३७२८ 
अनुसूचित 
जाती लोकसंख्या -८ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या -०६ 


पूर्व.- नंदकिशोर झंवर ते गोपालजी मंदीर ते 

कमलकाका बगडीया यांचे घर ते गुलबावडी 
चौक ते दळवी ( नेतनसकरच्या घराच्या 
पश्चिम बाजू ) ते विठ्ठल कोकाटे ते दळवी 
ते कमलकाका यांचे शेतापर्यंत . 


दक्षिण . - कमलकाका यांचे शेत ते गावठाण सिमेने 

पश्चिमेकडे पिंगळाक्षीदेवी रस्ता सिद्धेश्वर 
प्राथमिक शाळेपर्यंत . 


पश्चिम . सिद्धेश्वर प्राथमिक शाळेपासून सार्वजनिक 

शौचालय तेथून अष्टभूजा देवी चौकापर्यंत . 


अ .- एक - अ -३ ( १८०५ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


a 


एकूण लोकसंख्या 
३२३२ 
अनुसूचित 


( ४ ) ( ५) 

( ६ ) 
९ ( अ ) उत्तर.- वायव्य दिशेच्या शहर सिमेवरील शे. स . ९ ( अ)-सर्वसाधारण 
९ ( ब ) 

नं . ३४४ पासून पूर्वेकडे मेहकर रस्त्यावरील ९ ( ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
शे . स . नं . ३४७ पर्यंत . 

( महिला ) 


जाती लोकसंख्या-३४३ 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या-७८ 


पूर्व.- मोठेगांव रस्त्यावरील शे. सं. नं . ३४७ पासून 

महात्माफुले नगरकडे जाणा- या रस्त्याने दत्त 
मंदरी ते व्यंकटेश हॉस्पीटल ते स्व . शरद 
ठोकरे चौक ते डॉ . जावळे यांचे घर ते 
कळवातणीचा महाल ते नगरकर यांचे घर 
ते जगन्नाथ नेमाडे यांचे घर ते जामा मस्जीद 
ते अष्टभूजा देवी चौक ते सिद्धेश्वर शाळा 
ते कंकरवाडी रस्ता ते शहर सिमेवरील 


स . नं . २६१ पर्यंत . 


दक्षिण.- शहर सिमेवरील स . नं . २६१ पासून 

पश्चिमेकडील स . नं . २८७ पर्यंत . 


पश्चिम . शहराच्या नैऋत्य कोप -यातील शहर 

सिमेवरील शे . स . नं . २८७ पासून ते वायव्य 
दिशेकडील शहर सिमेवरील शे . सं . नं . 


३४४ पर्यंत . 


१० 


एकूण लोकसंख्या 
३४३० 
अनुसूचित 
जाती लोकसंख्या -०९ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या -११ 


१० (अ) उत्तर.- श्री . नेतनसकर घरापासून ते गुलबावडी १० ( अ)-सर्वसाधारण 
१० (ब ) चौक ते जुनी सराफ लाईन ते रामकिसन १० (ब)-सर्वसाधारण ( महिला ) 

जाधव यांचे घर ते चाँदणी चौक ते बाळसमुद्र 
ते अल्लामा इकबाल शाळा ते जी . बी . 
लॉनपर्यंत . 


पूर्व.- जी . बी. लॉन ते निजामपुर जंक्शन ते हिंगोली 

रस्ताने दक्षिणेकडे शहर सिमेपर्यंत 
शे . स . नं . १४७ पर्यंत . 


दक्षिण.- हिंगोली रस्त्यावरील शहर सिमेवरील 

पश्चिमेकडे शहर 
सिमेने शे . स . नं . १६४ पर्यंत . 


शे.स. 


नं . १४७ पासून 


पश्चिम . - शहर सिमेवरील शे . स . नं . १६४ पासून 

कंकरवाडी रस्ता ते सिद्धेश्वर शाळा ते 
गावठाण सिमेने कमलकाका बगडीया यांचे 
शेताजवळील सार्वजनिक शौचालय ते 
नेतनसकर यांचे घरापर्यंत . 


वाशिम : 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ . 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा , 
जिल्हाधिकारी , वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९-२५ , शके १९ ४० 


११ 


HTT 9-37 (37841.) ( 37.fà.9.) 7.211.27., 31.59.64 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred by State Election Commissioner, Maharashtra , Mumbai vide its Order 
No. Sec./NP-2018/CR-12-Desi-06 , Dated 8th August 2018 the draft order fixing the number of seats to be elected and 
the extent of the wards in to which the area of the Municipal Council, Risod is to be divided and wards reserved for 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case may be , as shown in the 
Schedule to the draft order bering No./Desk-13-Ak.(NPP)-WS-330-2018 Dated 04-09-2018 was published as 
required by the provision sub - section 10 of Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 , for information of the people resident of Risod Municipal Council. As no objection are received by me in 
respect of said draft order. I, Lakshminarayan Mishra , Collector,Washim In exercise of the powers conferred by me 
under sub -section ( 1) of Section 10 of said Act. Hereby make the following order namely: 


ORDER 


No. Desk - 13 - AK (NPP )-WS- 387-2018. 

Whereas , the Regional Director ofMunicipal Administration , Amravati Division , Amravati vide its Order No. RDMA 
WS- 228-2018 Dated 26-07-2018 issued under sub - Section No. 2 of section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , has fixed for the Risod Municipal Council the number of 
Councillors to be elected and number of seats to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class 
of Citizens, andWomen (including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens), as shown below . - 


(1 ) Thenumber of Councillors to be elected 


20 


(2 ) Thenumber of Seats to be reserved for - 


( a ) For the Scheduled Castes 


03 


(b ) For the Scheduled Tribes 


00 


(c ) For the Backward Classes ofCitizens 


05 


10 


( 3) The total number of seats to be reserved for Women 

(Including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 


(4 ) Out of seats at serial number ( 3 ), the number of seats reserved 

forWomen belonging to Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serialnumber 2 (a ), (b ) and 
(c ) respectively are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(C ) For the Backward Class of Citizens 


02 


00 


03 


(5) Number of seats to be reserved for Women as General category 

05 
[number of seats at Serial Number ( 3) minus number of seats at 

SerialNumber ( 4 ) ]. 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. No. Sec./NP-2018/Prabhag Rachana -CS 
12 -desk -6 , Dated 8th August 2018 of the State Election Commissioner,Maharashtra Mumbai, read with Section 10 of the 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 . 1, Lakshminarayan Mishra , 
Collector, Washim hereby fix the number and extentwards in which the seats for reserved Scheduled Castes , Sched 
uled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (Including the number of seats reserved for Women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be , as shown in the 
Schedule . 


This Order shall be take effect for the purpose of the nextGeneral Elections held immediately following the date of 
this Order. 


SCHEDULE 


Ward 
No. 


Description ofboundary of the Ward 

(North , East, South & West) 


Name of Total Seat 

the Population , No. 
Ward ofward 
No., if Scheduled 
any Castes Population , 

Scheduled 

Tribes 

Population 
( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 


Reservation 

Category 
Scheduled castes , 
Scheduled Tribes , 
BCC Women in 
(SC ,ST, BCC , 

Category) 


( 1 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 . 


1 - A North.— 
1 - B 


From S. No. 380 on Mothegaon road 
towards East up to S. No. 451. 


1 - A - BCC (Women ). 
1 - B - General. 


Total Popula 
tion - 3132 
S.C.Popula 
tion — 457 
S.T. Popula 
tion — 57 


East.— 


From S. No. 451 towards South up 
to Sakharamji Gawali form house 
to Public toilet in Ram Nagar to 
Shri Dagadu Thorve s house . 


South.– From house of Dagdu Thorve to Vitthal 

Girhe to Ab . Bale to Shekh Farukh to 
Anita Shelke to Charhate to Esai Farm 
to East Bank of Sandra to Chafeshvar 
Bridge to Bhivaraji Saw Mill . 


West. — 


From BhivarajiSaw Mill to S. No. 380 
on Mothegaon road along the road 
in front of Vyankatesh Hospital. 


2 . 


2 - A North.— 
2 - B 


Total Popula 
tion - 3496 
S.C. Popula 
tion — 804 
S.T. Popula 
tion — 110 


From the S. No. 452 on City Limit 2 - A — Scheduled Castes . 
towards East up to S. No. 453 to 2 - B — General (Women ). 
S.No. 37 to S. No. 39. 


East. 


From S. No. 39 to S. No. 45 , to 
S. No. 27 to Pushpadevi Patil College 
to Washim road . 


South . From Pushpadevi Patil College to 

Washim Naka to Maa Medical to 
Dr. Khotes Clinic . 


West. — 


From Dr. Khotes Clinic to Narayan 
Mehata to Sunil Ingole to S. No. 452 
along the Bibkhed Road . 


3 . 


3 - A 
3 - B 


North.— 


Total Popula 
tion 3610 
S.C. Popula 
tion — 711 
S.T. Popula 
tion — 88 


From O Plot in D.R.G. 10 to Washim 
Naka to Pushpadevi Patil College to 
S. No. 27 to S. No.46 . 


3 - A - SC (Women ). 
3 - B - General. 


East.— 


From S. No. 46 to Washim road to 
S.No. 56 to S. No. 70 to S. No. 76 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


१३ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


South.– From , S. No. 76 to S. No. 214 to 

S.No. 126 on Hingoli road . 


West.— 


4 . 


4 - A North 
4 - B 


Total Popula 
tion 3307 
S.C. Popula 
tion — 501 
S.T. Popula 
tion — 58 


From S. No. 126 on Hingoli road to 
Nizampur Junction to G. B. Lawn to 
Prof. Ramesh Patil s old house to 
Hingoli road to Rest house to " O " Plot. 
From Late . Pundlikrao Gawali Square 4 - A — General (Women ). 
(Loni fata ) to Washim Naka . 

4 - B - BCC . 
From Washim Naka to New Post 
Office to Rest house to Profesor Colony 
Open space i.e. Sanjay Ukhalkar s 
house . 


East.— 


South.— Shri Sanjay Ukhalkar s house to G.B. 

Lawn to Panchayat Samiti to 

Ambedkar Square . 
West. From Ambedkar Square Square to 

Late . Pundlikrao Gawali Square (Loni 

Fata ). 
5 - A North From BharatKanade house to Shivaji 5 - A — General (Women ). 
5 - B Square to Ambedkar Square to Cloth 

5 - B - General. 
Store of Shri Balasaheb Deshmukh 
(Civil Line) 


5 . 


TotalPopula 
tion 3449 
S.C. Popula 
tion — 29 
S.T. Popula 
tion — 13 


East. — 


From Cloth Store of Shri Balasaheb 
Deshmukh to Dy. Engr. P.W.D. Resi 
dence. 


South.– From of residence Dy. Engr. P.W.D. to 

Talathi Arun Mandale s house to 
Balsamudra to Chandani Chowk to 
Balaji Mandir. 


6 . 


Total Popula 
tion 3208 
S.C. Popula 
tion — 1239 
S.T. Popula 
tion20 


West. From BalajiMandir to Varma to Purohit 

to Raghunath Pawar to BharatKanade. 
6 - A North From Chafeshvar Bridge to East Bank 6 - A - SC (Women ). 
6 - B 

of Nalah to Shrikrishna Mandir to 6 - B - General. 
Krushna Mahamune to Sk . Shakur to 
Kalyankar to Ramkisan Nagare to 

Kirana shop of Shri Gunjakar. 
East.— From Kirana shop of Shri Gunjakar to 

Shri Agency to Late . Pundlikrao 

Gawali Square to Ambedkar Chowk . 
South.– From Ambedkar Square to Shivaji 

Square to house of Shri Datta Shrinath . 


West 


From house of Shri Datta Shrinath to 
Bhimrao Jumde to Narayan Bashire to 
Chinku Ambhore to Panchashil Square 
to Public Toilet to Loniroad to Shankar 
Bhandurge s Hotel to Chafeshwar 
Bridge . 


34.- 5ch -37-8 (9604). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


7 . 


7-4 North.— 
7 - B 


From road in front of Dr. Jawale to 
Kundlik Dhande to Panchashil Square . 


7 - A - BCC (Women ). 
7 - B - General. 


Total Popula 
tion 3544 
S.C. Popula 
tion — 708 
S.T. Popula 
tion – 51 


East. 


From Panchashil Square to house of 
Ramesh Charate to Gopichand 
Charate to Rajaram Bashire to 
Chintaman Pohare to Tryambak 
Ganjare to Babarao Mundhe to Didwani 
Sir to Kailasrao Sarnaik s house . 


South . — From house of Kailasrao Sarnaik 

to Khandu Tratkar to Motiseth 
Panchavatkar to Ashtabhuja Devi 
Square . 


West 


From Ashtabhuja Devi Square to Ratan 
Iratkar to Datta Kanade to Old house 
of Shriram Deshmukh to Kalvatin s 
Mahal to Dr. Javale . 


8 . 


8 - A North . 
8 - B 


8 -A — General (Women ). 
8 - B - BCC 


Total Popula 
tion 3728 
S.C.Popula 
tion - 08 
S.T. Popula 
tion — 5106 


From Ashtabhuja Devi Square to 
Genesh Mandir to Jain Mandir to Dixit 
to Anusaya Bhopale to Nandkishor 
Zanwar. 


East. 


From Nandkishor Zanwar to Gopalji 
Mandir to Kamalkaka Bagdiya house 
to Gulbavadi Square to Dalvi to Vitthal 
Kokate to Dalvi to Kamalkaka farm . 


South.– From Kamalkaka farm to Pinglakshi 

road (along Gaothan Limit) to 

Siddheshwar Primary School. 
West. From Siddheshwar Primary Schoolto 

Public Toilet to Ashtabhuja Devi 
Square. 


- 


9 . 


9 - A North 
9 - B 


From S. No. 344 on City Limit to 
S. No. 347 on Mehakar road . 


9 - A - General. 
9 - B - BCC (Women ). 


Total Popula 
tion 3232 
S.C. Popula 
tion - 343 
S.T. Popula 
tion — 78 


East. 


From S. No. 347 to ( along the 
Mothegaon road ). Datt Mandir to 
Vyankatesh Hospital to Late . Sharad 
Thokare Square to Dr. Jawale s 
house to Kalvatin s house to Nagarkar 
to Jagannath Nemade to Jama Masjid 
to Ashtbhuja Devi Square to 
Siddheshwar Primary School to 
Kankarwadi road to S. No. 261 on City 
limit. 


South.— S. No. 261 to S. No. 287 . 


West 


S.No. 287on City limit to S. No. 344 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


१५ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


10 . 


10 - A North 
10 - B 


Total Popula 
tion 3430 
S.C. Popula 
tion - 09 
S.T. Popula 
tion — 11 


From house of Netanskar to Gulbavadi 10 -A — General . 
Square to Old Saraf Line to Ramkisan 10 -B - General (Women ). 
Jadhao to Chandani Square to 
Balsamudra to Allama Iqbal School to 
G. B. Lawn . 


East. — 


From G. B. Lawn to Nizampur junction 
to Hingoli road to S. No. 147 on City 
Limit . 


South.- From S. No. 147 on Hingoli road City 

Limit to S. No. 164 . 


West.— 


From S. No. 164 to Kankarwadi road 
to Siddheshwar School to Public toilet 
near Kamalkaka Farm (along Gaothan 
Limit ) to house of Netanskar. 


Washim : 


LAKSHMINARAYAN MISHRA , 


Dated the 27th September 2018 . 


Collector, Washim . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C . DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD, 
PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


